राज्य योजना सन 2022-23 
निसर्ग संरक्षण व वन्यपशु व्यवस्थापन (कार्यक्रम) 
(२४०६ ०७७५) अंतर्गत चालू बाब प्रस्ताव. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र. १४६/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २९ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२. 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक १६.०३.२०२३ 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र क्रमांक :- 
कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र. ३०/९०१/२०२२-२३, दिनांक २३.०३.२०२३. 
४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र क्रमांक :- 
कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र. ३०/९१५/२०२२-२३, दिनांक २७.०३.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


-O 


A 


AN 


सन 2022-23 आर्थिक वर्षाकरिता निसर्ग संरक्षण व FATA] व्यवस्थापन (कार्यक्रम) (२४०६ ०७७५) AT 
लेखाशिर्षाअंतर्गत सुधारीत अंदाजानुसार रु. ४४०८.६० लक्ष नियतव्यय निश्चित करण्यात आला आहे. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ व २ चे परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२२ ला अनुसरुन 
सन २०२२-२३ या आर्थिक निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
38 संदर्भ क्रमांक ३ व ४ च्या पत्रान्वये सन 2022-23 करीता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र 


राज्य, नागपूर व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी निसर्ग 
संरक्षण व FAB] व्यवस्थापन (कार्यक्रम) (२४०६ ०७७५) या योजनेतंर्गत रू. 2349.23 लक्षचे प्रस्ताव शासन 
मान्यतेसाठी सादर केले आहेत. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ व २ परिपत्रक विचारात घेता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक ३ व ४ च्या पत्रान्वये केलेली निधीची मागणी 
लक्षात घेऊन निसर्ग संरक्षण व FAT] व्यवस्थापन (२४०६-०७७५) या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२२-२३ करीताच्या 
सुधारीत अंदाजानुसार अर्थसंकल्प निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या निधीच्या मर्यादेत रु. २९९.३५ 
लक्ष इतका निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार खालील अटी व शतींचे अधिन राहून वितरीत करण्यास 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे 

j. सदर योजनेवर खर्ची टाकावयाची रक्‍कम सन २०२२-२३ मध्ये लेखाशिर्ष मुख्य लेखाशिर्ष २४०६- 
वनीकरण व वन्यजीवन, ११० - वन्यजीवाचे संवर्धन (००) (०२) निसर्ग संरक्षण व वन्यपशू व्यवस्थापन 
(२४०६ ०७७५) अंतर्गत उद्िष्टनिहाय, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे प्राप्त होणाऱ्या निधीतून 
करण्यात यावा. 

i. संदर्भ क्रमांक ३व ४ च्या पत्रामध्ये नमूद कार्यबाबींचा सदर योजनेमध्ये समावेश होत असल्याची 
खातरजमा करुन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांनी निधी वितरीत करावा. 

॥. योजनांतर्गत प्रस्तावीत कार्यबाबींना आवश्यकतेनुसार सक्षम Wor प्रशासकीय व तांत्रिक 
मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी खर्ची करण्यात 
यावा. 

iv. वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, प्रचलित 
नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक 
तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र. १४६/फ-१ 


४. वित्त विभागाने साहित्य व इतर खरेदीच्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या प्रचलित शासन 
निर्णयानुसार कार्यवाही करुन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांनी निधी वितरीत करावा. 

vi. कामांची अंमलबजावणी करताना कामांचे एकत्रीकरण करुन नियमानुसार ई-निविदा प्रणाली 
अवलंबण्याची दक्षता घ्यावी. 

५. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- 
अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- 
अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक १६.०३.२०२३ चे काटेकोर पालन करावे. 

२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक 
०४.०४.२०२२ व शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक 
१६.०३.२०२३ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४०६१८३९३२९७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
५ | D D E S H TU KA RAM DNs crIN.o= GOVERNMENT (OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 


F 
2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63f1f3ab6258c7e3 18/8 
८3733९7362, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SAWA R D ) E KA R serialNumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12EBA1DBODD8E 
284883B7BD7FA74DA6SD, cn=SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
De 


ate: 2023.04.06 18:44:07 +05'30" 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
fears कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 

प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, नागपूर / पश्चिम, मुंबई. 


५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर/नाशिक/कोल्हापूर/अमरावती. 

६. उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), नाशिक/गोंदिया/नागपूर/ सातारा/अकोला. 
७. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 
८. फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र. १४६/फ-१ 


शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०५.२२/प्र.क्र. १४६/फ-, दिनांक :- २९ मार्च, २०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र. 
(रक्‍कम रु. खालात) 
ee वितरीत 
अ.क्र तपशिल प्रस्तावाची रक्‍कम शव्योनातील चावते भल करावयाची 
TOSSA बाब क्रमांक कमे 
हळ 4 मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नाशिक ३०.२६ Po ३०.२६ 
वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा- | 48.29 Po 
. अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर . ६६६.५४ Po a 
3 उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), गोंदिया. ९७.१२ Po ९७.१२ 
उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर. २६.७२ Po २६.७२ 
षु उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), सातारा. १२६.०५ Po ५९.५० 
& उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), अकोला. १८.२५ अ.क्र.२ १०.७५ 
एकूण | १७२४.१५ २९९.३५ 


मम कळ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


